अ.भा.से.(कार्य मुल्यांकन अहवाल) नियम, २००७ 
प्रमाणे सन २०२०-२१ मध्ये भारतीय प्रशासन 
सेवेतील अधिकाऱ्यांनी करुन घ्यावयाच्या वैद्यकीय 
तपासणीस मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

सामान्य प्रशासन विभाग, 

शासन निर्णय क्र. : भाप्रसे- २०२१/प्र.क्र.१६/२०२१/९, 

मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 

दिनांक - २२.०६.२०२१ 
संदर्भ: 9) शासन निर्णय समक्रमांक दि.०९.०४.२०२१ 
२) कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार यांचे पत्र 
क्र.११०५९/०१/२०१४-॥॥७-॥ (Part), दि.१६.०६.२०२१ 


शासन निर्णय :- 


सन २०२०-२१ या वर्षी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिका-यांनी करून घ्यावयाच्या 
वैद्यकीय तपासणीबाबत संदर्भाधीन दि.०९.०४.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये आदेश निर्गमित 
करण्यात आले आहेत. सदर वैद्यकीय तपासण्या दिनांक ३०.०६.२०२१ पर्यंत करण्याबाबतच्या सूचना 
संदर्भीय शासन निर्णयान्वये देण्यात आल्या आहेत. 


२. कोविड (Covid Pandemic) चा प्रादुर्भाव लक्षात घेता, संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये कार्मिक 
व प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार यांनी अखिल भारतीय सेवेतील अधिका-यांनी सन २०२०-२१ ची 
वैद्यकीय तपासणी करण्याबाबतची मुदत दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत वाढविण्याबाबतची सूचना देण्यात 
आलेली आहे. 


३. तद्नुषंगाने, सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे किंवा अधिक वय 
असलेल्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांकरिता वैद्यकीय तपासण्या करण्याची मुदत 
दि.३१.१२.२०२१ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा सांकेताक क्रमांक २०२१०६२२१७०७३०३२०७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 
AARTI PRAMOD 
PEDNEKAR = 
(आ.प्र.पेडणेकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 
२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः भाप्रसे- २०२१/प्र.क्र.१६/२०२१/९, 


३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

६. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

७. महाराष्ट्र संवर्गातील vo वर्षे वयावरील भारतीय प्रशासकीय सेवेतील सर्व अधिकारी. 
८. बॉम्बे हॉस्पिटल अँड मेडिकल रिसर्च सेंटर, मुंबई 

९. अपोलो क्लिनिक, कुलाबा, मुंबई 

१०. लीलावती हॉस्पीटल, मुंबई 

११.डॉ.एल.एच.हिरानंदाणी हॉस्पीटल, मुंबई 

१२.रुबी हॉल क्लिनिक,४०, ससून रोड, पुणे 

१३.आदित्य बिर्ला मेमोरियल हॉस्पीटल, चिंचवड, पुणे 

१४.दीनानाथ मंगेशकर हॉस्पीटल अँण्ड रिसर्च सेंटर पुणे 

१५.ऑरेंज सिटी हॉस्पीटल अँण्ड रिसर्च सेंटर नागपूर 

१६.अरनेजा हार्ट अँण्ड मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पीटल रामदास पेठ नागपूर 

१७.सुयश मेडीकल फाऊंडेडन प्रा.लि., Yaar हॉस्पिटल, 

१८.एम जी एम मेडीकल सेंटर अँड रिसर्च सेंटर, औरंगाबाद. 

१९.डॉ.हेडगेवार हॉस्पीटल, गजानान महाराज मंदीराजवळ, औरंगाबाद 

२०. सर्व शासकीय, महानगरपालिका रुग्णालयांचे अधिष्ठाता/जिल्हा शल्य चिकित्सक. 
२१. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


